इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या क्षेत्रिय 
स्तरावरील मंजूर संवर्गातील पदांना Parra 
नियम लागू करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय (शुध्दीपत्रक) क्रमांकः आस्थाप्र -२०२२/प्र.क्र.१२/आस्थापना-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: २४ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा:- १) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्र.आस्थाप्र-२०२२/प्र.क्र.१२/ 
आस्था-२, दि.२२/३/२०२२. 
२) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्र.आस्थाप्र-२०२२/प्र.क्र.८/ 
आस्था-२, दि.२२/३/२०२२. 
3) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्र.आस्थाप्र-२०२२/प्र.क्र.१४/ 
आस्था-२, दि.२४/३/२०२२. 


प्रस्तावना- 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या क्षेत्रिय स्तरावरील मंजूर संवर्गातील पदांचे कर्तव्य व 
जबाबदाऱ्या तसेच वेतनश्रेण्या ह्या या विभागाच्या क्षेत्रिय स्तरावरील मंजूर संवर्गातील पदांसारख्याच 
असल्याने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या क्षेत्रिय स्तरावरील काही संवर्गातील पदांना लागू 
असलेले सेवाप्रवेश नियम या विभागाच्या समकक्ष संवर्गातील पदांना लागू करण्याबाबत विभागाने वाचा येथे 
नमूद क्र.१ च्या दि.२२/३/२०२२ शासन निर्णयान्वये मान्यता दिलेली आहे. वाचा येथे नमूद क्र.२ च्या शासन 
निर्णयान्वये विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारित आकृतिबंधामध्ये सुधारणा 
करण्यात आलेली आहे त्याचप्रमाणे वाचा येथे नमूद क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये क्षेत्रिय कार्यालयांच्या 
आस्थापनेवरील मंजूर सेवर्गातील पदानामांमध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे. 
२. वाचायेथीलक्र.२व३ च्या शासन निर्णयान्वये घेतलेल्या निर्णयानुसार वाचा येथील क्र.१ च्या शासन 
निर्णयामध्ये काही सुधारणा करणे आवश्‍यक असल्याची बाब निदर्शनास आली असून त्यानुसार 
खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय: 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या दि.२२/३/२०२२ रोजीच्या सेवाप्रवेश लागू 
करण्याबाबतच्या शासन निर्णयात पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 
१) शासन निर्णयाच्या तक्त्यातील अ.क्र.४ येथे नमूद सहायक आयुक्‍त वर्ग-१ या सा.न्या. व वि.स. 
विभागाच्या पदासमोर संयुक्तपणे सहायक संचालक/प्रकल्प अधिकारी याप्रमाणे एस-१८ :४९१००- 
१५५८०० या वेतनश्रेणीतील पद दर्शविणेत येत असून त्यामुळे अ.क्र.१३ रद्द करण्यात येत आहे. 
२) शासन निर्णयाच्या तक्त्यातील इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या क्षेत्रिय स्तरावरील संवर्ग 
पदाचे अ.क्र.८ येथे नमूद पदनाम विजाभज अधिकारी गट-ब याऐवजी इतर मागास बहुजन कल्याण 
अधिकारी गट-ब, अ.क्र.११ येथे नमूद पदनाम वरिष्ठ समाज कल्याण निरीक्षक याऐवजी वरिष्ठ 


शासन निर्णय (शुध्दीपत्रक) क्रमांकः आस्थाप्र -२०२२/प्र.क्र.१२/आस्थापना-२ 


निरीक्षक (इतर मागास बहुजन कल्याण) तसेच अ.क्र.१४ येथे नमूद पदनाम समाज कल्याण निरीक्षक 
याऐवजी निरीक्षक (इतर मागास बहुजन कल्याण) असे सुधारल्याप्रमाणे वाचण्यात यावे. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२११२४१८०२३७८६३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
KISHOR ANANDRAO गा 
FULZELE शा य 
(किशोर आ. फुलझेले) 
कक्ष अधिकारी 


Digitally signed by KISHOR ANANDRAO FULZELE 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 
BAC D BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 


प्रत, 

१. मा.मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव/उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. आयुकत, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०.निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

११.वित्त विभाग (व्यय-१४/आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई. 

१२.सामान्य प्रशासन विभाग/कार्या-१२/कार्या-१४/कार्या-१६-ब(ब), मंत्रालय, मुंबई 

१३.सर्व सह/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
मंत्रालय, मुंबई. 

१४.निवडनस्ती (आस्था-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


